मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
नियंत्रण, पुणे या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना  दि.०१.१०.२०१९ 
दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१९/प्र.क्र.४१/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९.१०.२०१९ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक:ःसीओई २०१९/प्र.क्र.४१/ज.वि, दिनांक 30.03.2098 
२) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे पत्र क्र. 
मु.अ(स्था) /जविप्रवगुनि/आ-३/१५२३/सन २०१९, दिनांक ०३.०९.२०१९ 


शासन निर्णय : 

मुख्य अभियंता(स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील २९ पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.५, ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, 
०१, जलविद्युत निर्मिती, ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) आस्थापना, (०१)(११) मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य) जलविद्युत प्रकल्प, पुणे (कार्यक्रम) (४८०१ २४०३) " या लेखाशीर्षाखाली मंजूर होणा-या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 
आ.पु.क.,दिनांक ११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार आणि 
आंतरवित्तिय सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१९१०१९१७३४५९३६२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, शि 
Dnyandeo Ste set: णी 
100 vide taco 


A n a n d a B ag ad e त | 0.19 17:41:55 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


सोबत:- विवरणपत्र. 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
३. मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे. (५ प्रती) 
४. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जलसंपदा विभाग, पुणे 
५. ज.वि. संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.४१/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई-२०१९/प्र.क्र.४१/ज.वि. दिनांक १९.१०.२०१९ चे 


विवरणपत्र 
मुख्य अभियंता(स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशिल 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदे 
| 9 | मुख्य अभियंता 1१ 
२ सहाय्यक मुख्य अभियंता १ 
३ उप अभियंता (स्थापत्य) ३ 
४ विशेष अधीक्षक 1१ 
५ कनिष्ठ / शाखा / सहाय्यक अभियंता (श्रे.२) ३ 
६ आरेखक १ 
७ अधीक्षक a 
८ मुख्य दप्तर कारकून १ 
९ प्रथम लिपीक १ 
शिंओ o  ।वरिष्ठ लिपीक २ 
११ । कनिष्ठ लिपीक २ 
१२ | BY लेखक (उच्चश्रेणी) १ 
१३ ।टंकलेखक ३ 
१४ ।वाहन चालक 1१ 
१५ । दप्तरी १ 
१६ ।नाईक शिका 
१७ ।होपाई ३ 
१८ ।चौकीदार १ 
१९ ।दूरध्वनी चालक शिरा 
एकूण २९ 
Dnyandeo Ananda fics tt ico 
Bagade ELE 1010110) 
(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ २ पैकी २ 


